RE 


Reg. No . / NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 8th September 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ३५ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १-७, २०१६ : भाद्रपद १०-१६ , शके १९३८ [पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ११ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


मत 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१२ . 

सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक प्रा . यो . चंद्रपूर - बल्लारपूर - नागभिड-कलम - २०( ४)- सहसंचानाग- १२८३-२०१६. 

ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजना चंद्रपूर-बल्लारपूर (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस- २२८४ - ४८४-प्र .क्र . १३५ -नवि -९, दिनांक १८- ११ - १९९१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१- ०२ - १९९२ पासून अंमलात आली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजा नागभिड , स . क्र . ९८ / ३ ( नविन गट नं . ११० , १११) , २४( ३० भाग ), 
२५ (२९ ), २६( २७, २८ ), २७(२५ , २६ , ५२४ ), २८( ३० भाग ), २९ ( ५३४ भाग ), ३० (३१), ३१( ३१ भाग), ३२(३४, ३६ भाग ), ३३( ३२, ३३ , ३५ भाग) , 
३४(३५ भाग , ३६ ), ३५( ३६ भाग ), ३६(३६ भाग), ४८ (२२ ), ४९( ५३२) , ५० ( २१), ५१( ५१८ , १० , १५, १६ , १७), १०( सर्वभाग ), ५२( १६ , १७ 
सर्वभाग) , ५३( १५ भाग ), ५४( १२ भाग) , ५५( १२, ६ सर्वभाग ), ५९( ८ भाग ), ६०( ११, १५ सर्वभाग ), ६१( ११ भाग) , ६२( १० भाग ), ६३( १० भाग ), 
६४( ९ , ९०) , ६५(१० भाग ), ६६( ५१८ भाग ), ६७( ८९ , १०४ भाग) , ६८ ( ८८ भाग ) , ६९( ८८ भाग ), ७०( १०५) , ७१( १०७ ), ७२( १०६ ), ७३( १०४ ) व 
नकाशात दर्शविलेले क्षेत्र शेती विभागात समाविष्ट आहे , ( यात यापूढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यात यापूढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे .) च्या कलम - २० , पोट - कलम -(२ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणे 
आवश्यक आहे. ( यात यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) त्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( २ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त 
प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -२० , पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२२०३-२९०३-प्र .क्र . १६ 
०६- नवि -९ , दिनांक ०८ - ०३- २००६ अन्वये उक्त फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग -१ नागपूर विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्र . १२१ ते १२३ मध्ये दिनांक ३० -०३-२००६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत प्रसिद्धी नंतर विहीत मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतीवर संबधितांना सुनावणी देण्याकरीता व उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ 
अन्वये शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता अधिकारी म्हणून उपसंचालक नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात आले 
होते . ( यात यापूढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि जाअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रादेशिक 
योजनेच्या “ शेती विभागातून ” वगळून वार्षिक बाजारमुल्यदर तक्त्यातील उक्त जमिनीच्या दराच्या ३० % अधिमुल्य भरणा करण्याच्या व इतर अटींच्या 
अधिन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 
ना . - एक - अ- १ ( १४३१). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १-७, २०१६ / भाद्रपद १०-१६, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, मौजा नागभीड येथील स . क्र . ३४ ( ३५ भाग , ३६) , ३५ ( ३६ भाग ) , ३६ ( ३६ भाग ), ३२ ( ३४ , ३६ भाग ), नविन स . क्र . ३६ , 
३७/ १ मौजा नागभीड एकूण १. ३९ हेक्टर क्षेत्राच्या जमीन मालकांनी फेरबदलासाठीचे आवश्यक त्या अधिमुल्याचा भरणा नगर रचनाकार , शाखा 
कार्यालय , चंद्रपूर शाखा कार्यालयात केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र . टिपीएस - १२१५ -प्र .क्र . ४९ - १५- नवि- १३ , दिनांक ६- ५ - २०१५ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचेकलम २० चे पोट - कलम ( ४) अन्वये मंजूर प्रादेशिक योजनेत फेरबदल करण्याचे अधिकार सहसंचालक , नगर रचना , यांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत ; 

त्याअर्थी, प्राप्त अधिकारात शासनाकडून उक्त फेरबदला पैकी भागशः फेरबदलाचे अटीला अधिन राहून खालीलप्रमाणे मंजुरी प्रदान करण्यात 
येत असून त्याअनुषंगाने दिनांक १८- ११- १९९१ अन्वये मंजूर प्रादेशिक योजना चंद्रपूर- बल्लारपूरची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


नोंद 
मौजा नागभीड येथील स . क्र . ३४ ( ३५ भाग, ३६ ), ३५ ( ३६ भाग ), ३६ ( ३६ भाग) , ३२ ( ३४ , ३६ भाग) , नविन स . क्र . ३६ , ३७/ १ , मौजा 
नागभीड एकूण १ . ३९ हेक्टर क्षेत्र “ शेती विभागातून ” वगळून “रहिवास विभागात ” खालील अटीस अधिन राहून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्र . १ - उक्त परिघक्षेत्र नकाशातील रहिवास वापरासाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेच्या रेखांकनात, प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनूसार 

सोडावयाच्या १० % सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % जागा सुविधांसाठी ( Amenity Space ) राखून ठेवणे बंधनकारक 

राहिल . व ती संबंधित जमीन मालकाने /विकासकाने विकसीत करावी . 
अट क्र . २ – फेरबदलामध्ये दर्शविलेले प्रस्तावित रस्ते विकास परवानगी देते वेळी अभिन्यासातील रस्ते म्हणून दर्शविण्यात यावे. 
अट क्र . ३ - उक्त सुविधा क्षेत्राच्या कोणताही प्रकारचा मोबदला ( रोख/टिडीआर/ एफ एस आय) मिळणार नाही. 
अट क्र . ४ - उक्त सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर सुचवितील त्याप्रमाणे सुविधांचेविकसन/ बांधकाम करण्यात यावे. 
अट क्र . ५ - प्रस्तुत परिघक्षेत्र नकाशातील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणी पुरवठा तसेच मलनिःसारण, घनकचरा व्यवस्थापन , 

सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी पायाभूत सुविधा अर्जदार/विकासकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक आहे . व 

त्या तशा केल्या आहेत याबाबत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांनी खात्री करावी . 
अट क्र . ६ - जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मुलभुत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण 

अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असतांना अर्जदारांवर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे 
राहील . जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 


F 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 
सुमारे ४० % मुलभुत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० % मुलभुत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभुत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे १०० % मुलभुत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


मंजूर भूखंडापैकी , एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 
मंजूर भूखंडापैकी , एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
मंजूर भूखंडापैकी , एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
मंजूर भूखंडापैकी, एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
१०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


घ 


) 


टीप : - उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 

कालावधीकरीता उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जिल्हा चंद्रपूर . 
( २) सहसंचालक नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर . 

(३ ) नगर रचनाकार, शाखा कार्यालय , चंद्रपूर . 
सदर अधिसूचना संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ . 


नि . सि . आढारी , 
सहसंचालक , नगर रचना, 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १- ७ , २०१६ / भाद्रपद १० -१६, शके १९३८ 


HTI 9 - 31 (71. 99 .g .), 7 . STI .FI., 37. 58 . 793 . 

BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
THE MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING Act, 1966 . 

No. RP - Chandrapur-Ballarpur /Nagbhid - Sec . 20 (4 )- JDTPNGP- 1283 - 2016 . 

Whereas , the Chandrapur -Ballarpur Regional Plan (hereinafter referred to as the “ said Regional 
Plan ” ) has been sanctioned vide Government Notification of Urban Development Department s notifica 
tion No . TPS -2284 -484 - CR -135 -UD - 9 , dated 18 - 11 - 1991 and has come into force with effect from 
1 - 2 - 1992 . 


And whereas, as per the proposal of the said Regional Plan land bearing S . No . 98 / 3 (New S . R . No . 
110 , 111) 24 [ 38 , 30 ( Pt.)], 25 ( 29 ), 26 ( 27 , 28 ), 27 ( 25 , 26 , 524 ), 28 ( 30 Pt.), 29 (534 Pt.), 30 (31), 31 (31 Pt .), 32 (34 , 
36 Pt.), 33 ( 32 , 33 , 35 Pt.), 34 (35 Pt., 36 ), 35 ( 36 Pt.), 36 (36 Pt.), 48 ( 22 ), 49 (532 ), 50 (21), 51(518 , 10 , 15 , 16 , 17 , 
10 All Pt.), 52 ( 16 , 17 All Pt.), 53 ( 15 Pt .), 54 ( 12 Pt.), 55 ( 12 , 6 All Pt.), 59 (8 Pt.), 60 (11, 15 All Pt.),61(11 Pt.), 
62 ( 10 Pt.), 63 ( 10 Pt.), 64 (9 , 90 ), 65 ( 10 Pt.), 66 (518 Pt.), 67 (89 , 104 Pt.), 68 (88 Pt.), 69(88 Pt.), 70( 105 ), 
71( 107), 72 ( 106 ), 73( 104) and as shown in plan is shown in Agricultural Zone (hereinafter referred to as 
“ the said land” ); 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the said land should be deleted 
from “ Agricultural Zone,” Zone and land so released should be included in “ Residential Zone” (hereinafter 
referred to as “ the said Modification ” as provided in sub - section ( 2 ) of section 20 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , notice No. TPS - 2203 - 2903 -CR - 16 - 06 -UD - 9 , dated 8 - 3 - 2006 under Sub - section ( 3) of 
Section 20 of the said Act, was published , inviting suggestions / objections from the public regarding the 
said proposed Modification and the then Deputy Director of Town Planning, Nagpurwas appointed as the 
Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer” ) for the purpose of Sub - section ( 2 ) of Section 162 of 
the said Act to hear suggestions / objections received in this regard and submit his report to the 
Government . 

And whereas , after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said land should be 
deleted from " Agricultural Zone” and the land thus released is included in “ Residential Zone” subject to 
condition and on payment of premium of 30 % of total value of said land as per Annual Statement of Rate 
of the said land; 

And whereas , the owner of the S . No . 34 ( 35Pt., 36 ), 35 (36Pt.), 36 ( 36 Pt.), 32 (34 , 36 Pt.) New S . No. 
36 , 37 / 1 of Mouza Nagbhid area admeasuring about 1. 39 Hect. has made payment of premium in the 
Office of the Town Planner , Chandrapur Branch , Chandrapur. 

And whereas, Governmenthas delegated powers to sanction the Modification under Sub -section ( 4 ) 
of Section 20 to the Joint Director of Town Planning vide Notification No. TPS - 1215 -CR -49 - 15 -UD - 13 , 
Dated 6 - 5 - 2015 . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it by Sub - section (4 ) of Section 20 of the Act , 
Government hereby sanctions the part of said Modification with conditions and for that purpose amends 
the aforesaid Notification dated 18 - 11 - 1992 as follows; 
In the said Regional Plan , following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
“ The land bearing S . No. 34 ( 35 Pt. 36 ), 35 (36 Pt.) 36 (36 Pt.) 32 ( 34 , 36 Pt.) i.e . New S . No. 36 , 37 / 1 
ofMouza Nagbhid area admeasuring about 1 .39 Hect. is deleted from “ Agricultural Zone” and land thus 
released , is included in “ Residential Zone” as shown on the Plan subject to the following conditions” . 
Condition No. 1 — In the layout of the land proposed for residential user within the said Peripheral 

Plan , 10 % area shall bekept as Amenity Space , in addition to the compulsory 10 % 
Open Space to be kept as per prevailing Development Control Regulations & same 

should be developed by concern land Owner / Developer . 
Condition No. 2 — Road shown on the land under modification shall be considered as layout roads 

while granting the Development permission . 
Condition No . 3 — Regarding such amenity space no composition of any kind will be given . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १-७ , २०१६ / भाद्रपद १०-१६ , शके १९३८ 


Condition No . 4 In the amenity space , development/ construction of amenity shall be made as 

suggested by the Collector, Chandrapur . 
Condition No. 5 All the necessary basic infrastructure such as potable and sufficient water etc . 

required for the development of the said land under modification shall be made 
available by the land owner at his own cost, subject to satisfaction of Collector , 

Chandrapur. 
Condition No . 6 In the land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots 

under such layout shall be monitored by Collector , Chandrapur in relation to 

development of Civic Amenities as per the stages given below : 
(i) After final approval of layout 

25 % of the total Plots shall be 

Permitted to Sale 
( ii ) After Completion of 40 % of 

50 % of the total Plots shall be 
Civic Amenities 

Permitted to Sale 
After Completion of 60 % of 

75 % of the total Plots shallbe 
Civic Amenities 

Permitted to Sale 
(iv ) After Completion of 80 % of 

90 % of the total Plots shall be 
Civil Amenities 

Permitted to Sale 
(v) After Completion of 100 % of 

100 % of the total Plots shallbe 
Civil Amenities 

Permitted to Sale 
Note : — The Plan Showing the said Sanctioned Modification is kept open for public inspection 
during office hours at the following offices . 

( 1) The Collector, Chandrapur. District Chandrapur. 
(2 ) The Joint Director of Town Planning Nagpur Division , Nagpur . 

( 3) The Town Planner, Branch Office , Chandrapur. 
The Notification shall be made available on the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune s web site at www . dtp .maharashtra . gov . in . 


( iii) 


N. S . ADHARI , 


Nagpur : 
Dated the 25th August 2016 . 


Joint Director of Town Planning, 

Nagpur Division , Nagpur. 


वाचा : 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २१४ . 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , भद्रावती तथा 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : (१ ) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ कलम १४ (४) ( अ). 
(२ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भद्रावती, तालुका भद्रावती यांचा कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 

नियम , १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १४ व ११ मधील निवडणूक निकालबाबत अहवाल दिनांक २-८ -२०१६ . 
क्रमांक जिउनिचंद्र- कृ . उ. बा . स . भद्रावती- अधिसूचना- ७२२३ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , यांनी वाचा क्रमांक (२) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , भद्रावती, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर या 
बाजार समिती सदस्यांची सन २०१६ - १७ ते २०२१ - २२ या कालवधीसाठी झालेल्या निवडणकीत निवडन आलेल्या 
उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ५६ व ८१ मधील तरतुदीनुसार सादर केला आहे . 


बाप 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४)( अ ) व कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदी अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , आर . डी . कौसडीकर , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर या अधिसूचनेद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , भद्रावती , तालुका भद्रावती , जिल्हा चंद्रपूर या बाजार समितीचे सन २०१६-१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १-७ , २०१६ / भाद्रपद १०- १६ , शके १९३८ 


५ 


ते २०२१ - २२ या कालावधीकरिता सोबतचे नमुना ११क (नियम ८३ प्रमाणे) मध्ये दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडून आलेले सदस्य म्हणून 
अधिसूचित करीत आहे . त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . 


नमुना ११ - क (नियम ८३ पहा ) 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती , भद्रावती , तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
निवडणूक २०१६- १७ ते २०२१ - २२ करिता अविरोध निवडून आलेल्या समिती सदस्यांचा तपशील 
निवडून आलेल्या सभासदांचे नांव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून 

आले आहेत तो मतदार संघ 


अ. क्र . 


लांडगे माधव चिंतामण 


डुकरे ज्ञानेश्वर राजाराम 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


धांडे ईश्वर तानबा 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


मु . पो . माजरी, तालुका भद्रावती , जिल्हा चंद्रपूर 
मु . संताजी नगर , तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . बोरगाव धांडे, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . माजरी, तालुका भद्रावती , जिल्हा चंद्रपूर 
मु . कुचना, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . टाकळी, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . मुसी, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . पो . नंदोरी, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


पोडे संजय शामसुंदर 
महातळे दत्तात्रय नानाजी 
बांदुरकर प्रविण सांबशिव 
मोरे सुनिल भाऊराव 
जिवतोडे अश्लेषा शरद 
रांगणकर सिंधुबाई सुरेश 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


सहकारी संस्था (महिला राखीव ) 


मु . राळेगांव , तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 


सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 


पारखी संजय गोविंदा 


मु . लोणारा, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . मुर्सा, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 


घोटकर विलास मारोती 


ठाकरे वासुदेव हनुमान 
घागी प्रदिप हरीदास 


मु . चिरादेवी , तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . पावना, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . चोरा , तालुका भद्रावती , जिल्हा चंद्रपूर 


सहकारी संस्था (इतर मागासवर्गीय ) 
सहकारी संस्था ( विमुक्त जाती/ 
भटक्या जमाती) 
ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत ( अनुसूचित जाती / 
जमाती) 
ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बल घटक ) 
व्यापारी/ अडते मतदार संघ 


दोडके गणेश सदाशिव 


१५ 


चौधरी गुंड्या रामकृष्ण 


मु . चोरा, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 


सारडा मनिष आनंदीलाल 


मु. बाजार वार्ड, भद्रावती, ता . भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 
मु . झाडे प्लॉट , भद्रावती, ता . भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर । 


आमने संतोष शामराव 


व्यापारी/ अडते मतदार संघ 


नागोसे गणेश रामचंद्र 


मु . सुरक्षा नगर , भद्रावती , ता . भद्रावती , जिल्हा चंद्रपूर 


हमाल/ मापारी मतदार संघ 


आर . डी . कौसडीकर , 


चंद्रपूर : 
दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भद्रावती, तालुका भद्रावती , 
तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 

चंद्रपूर . 


ना - एक - अ - २ ( १४३१) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १-७ , २०१६ / भाद्रपद १०- १६, शके १९३८ 


भाग १- अ ( ना. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१५ . 

अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ अन्वये किरकोळ फेरबदल 


व नगररचन 


G 


क्रमांक नपभं -मुअ-बांध - १७९० - २०१६ . 


भंडारा शहराची विकास योजना शासनाने नगर विकास व आरोग्य विभाग ठराव क्रमांक टी . पी . व्ही . २- ३०८५, दिनांक २९ - ५- १९९२ अन्वये 
मंजूर केली असून दिनांक १- ११ - १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे . या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत नगर परिषदेची साधारण सभा दिनांक २८ एप्रिल , २०१६ ठराव क्रमांक १५ ( ४ ) 
अन्वये मंजूर केलेला आहे. 

भूमापक क्रमांक / गट क्रमांक ७९ वरील १८८५ चौ . मी . ही जागा मंजूर भंडारा शहर विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक १०९ शाळेच्या विस्तारासाठी 
Extensionto High School असलेली जागा वाणिज्यिक वापराकरीता दर्शविणेकरीता किरकोळ फेरबदल करण्याचा ईरादा जाहीर केला आहे . उक्त 
किरकोळ फेरबदल दर्शविणा- या नकाशावर अध्यक्ष, नगर परिषद, भंडारा यांनी दिनांक व स्वाक्षरी केली आहे. सदर्ह नकाशा नगर परिषदेचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळात कामकाजाचेदिवशी जनतेचे अवलोकनार्थ खुला ठेवलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये जाहीर करण्यात येते की , सदर्ह किरकोळ फेरबदलासंबंधी जनतेच्या 
सुचना वा हरकती असल्यास , ही अधिसुचना शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचे आत अध्यक्ष , नगर परिषद , भंडारा 
यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . उक्त किरकोळ फेरबदलाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यापूर्वी नागरीकांकडून विहीत 
मुदतीत आलेल्या सुचना वा हरकतीचा नगरपरिषदेकडून विचार करण्यात येईल . 


बाबुराव ना . बागडे, 


भंडारा : 
दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


अध्यक्ष , 
नगर परिषद , भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR- 440 001 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


